स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या नियामक 
मंडळावरील शासन प्रतिनिधींची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई: ४०००३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०२४. 
परिपत्रक:- 


स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठ अधिनियमातील कलम २७ मध्ये विद्यापीठाच्या नियामक मंडळाची 
तरतूद करण्यात आली आहे. नियामक मंडळ हे विद्यापीठाचे सर्वोच्च प्राधिकरण व विद्यापीठाचे 
कार्यकारीमंडळ आहे. 


२. सदर प्राधिकरणाद्वारे विद्यापीठ अधिनियमाच्या कलम २७ (१)(ड) नुसार राज्य शासन दोन व्यक्तींची 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करते. शासनाच्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शैक्षणिक संस्था आणि 
शासन यांमधील शासनाचे प्रतिनिधी हे महत्वाचा दुवा आहे. त्यानुषंगाने नियामक मंडळावर शासनाने 
नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


3. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या नियामक मंडळावर शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या aad 
कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे राहतील- 


१. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियम, परिनियम, आदेश, नियम तसेच शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने विद्यापीठांचे कामकाज निरंतरपणे चालविण्यासाठी शासन प्रतिनिधी 
म्हणून आवश्‍यक भुमिका पार पाडणे. 

२. शासनाचे धोरण, प्रचलित नियम, सूचना, प्राथमिकता विचारात घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे 
पालन करणे. NEP २०२० ची उद्दिष्टे व ध्येये विचारात घेऊन विद्यापीठाची धोरणे सुनिश्चित होतील, 
याबाबत दक्षता घेणे. 

३. बैठकांना उपस्थिती :- 

नियामक मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीला नियोजित असल्याप्रमाणे उपस्थित राहणे. उपस्थित 
राहू न शकल्यास, त्याबाबत आगाऊ माहिती शासनास व विद्यापीठास कळविणे. 

४. उच्चतम नैतिक दर्जा:- 

शासन प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडताना कर्तव्यपरायणता, सचोटी, प्रामाणिकपणा, 
जाबाबदारी आणि नैतिक आचरण यांच्या सर्वोच्च दर्जाचे पालन करणे. 

५. विद्यापीठाचे अर्थसंकल्प, वार्षिक अहवालामध्ये आवड्यक त्या सर्व बाबींचा अचूक उहापोह करण्यात 
आला आहे, याबाबत खातरजमा करणे. 

६. गुप्तता:- 

शासन प्रतिनिधी म्हणून कार्यकाळादरम्यान विद्यापीठाच्या कार्याबाबत मिळालेल्या 
माहितीची गोपनीयता राखणे तसेच अधिकृत किंवा कायदेशीररित्या माहिती उघड करणे आवश्‍यक 
असेल तेव्हाच माहिती उघड करणे. 

७. अहवाल सादर करणे:-नियामक मंडाळाच्या बैठका, संबंधित निर्णय, आवऱ्यक त्या संबंधित बाबी 
याबाबत खालील प्रमाणे अहवाल शासनास सादर करणे. 

() नियामक मंडळाच्या बैठकांबद्दहद तिमाही अहवाल शासनास सादर करणे, ज्यात 
विद्यापीठाच्या विशोषत: आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या सर्वसाधारणपणे समस्यांबद्दल सूचनांसह 
विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वातावरणात सुधारणा करावयाच्या उपाययोना सुचनांचाही GAAS 
असावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६/विशि-४ 


(ii) विद्यापीठाच्या हिताच्या दृष्टीने तसेच नसळेला/विद्यापीठ नियमावली किंवा राज्य 
सरकारच्या धोरणांचे उल्लंघन करणारा निर्णय घेतल्यास त्याबाबत ताबडतोब शासनास 
अहवाल सादर करणे. 

८. शैक्षणिक धोरण, वित्तीय बाबी, नियोजन इत्यादी बाबीच्या अनुषंगाने महत्वाच्या सूचना, सल्ला देणे. 
९. विद्यापीठाचे एकंदरित शैक्षणिक वातावरण, उपक्रम याबद्दल अद्ययावत ज्ञान ठेवणे. 

स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठावर नियुक्‍त केलेल्या शासन प्रतिनिधींनी वर नमूद केल्याप्रमाणे तसेच 

तद्‌नुषंगिक कार्ये पार पाडणे तसेच, विहित केलेले अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करणे 

AMAIA आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१७०९३५०१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT DATTATRAYA KATKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
25.4 


.20=6ab66d3253a5332c701bb9922697b252de2300d3e9cfe0b93c 
88e8c299b219a8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KAT KA R serialNumber=1DAE81E2CCBD6C60BC3D691080DEA5E5428071B91A 
DE593F8D918786037CB6A1, cn=AJIT DATTATRAYA KATKAR 
Date: 2024.02.28 17:18:42 +05'30' 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) अध्यक्ष, सर्व स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठे. 

) कुलसचिव, सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे. 

३) सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांवर नियुक्‍त केलेले शासन प्रतिनिधी. 
) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) निवडनस्ती (विशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


